जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन/ 
पुनर्विलोकनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : गोपअ-२०२२/प्रक्र-१९/गो.का. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ एप्रिल,२०२२. 


संदर्भ : शासन परिपत्रक क्रमांक : गोपअ-२०१ ९/प्रक्र-५१/२०१ ९/गो .का., दिनांक ०६/०१/२०२०. 


परिपत्रक : 

जलसंपदा विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रधान सचिव (जलसंपदा), 
सचिव (लाक्षेवि, सचिव (प्रकल्प समन्वय) हे प्रतिवेदन/पुनर्विळोकन करतील अज्ञा अधिकाऱ्यांची यादी 
संदर्भिय शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये खाळीळ अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 


अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी 
श्‌ अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र | महासंचालक, संकल्पन, | सचिव (लाक्षेवि) 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, । प्रशिक्षण जलविज्ञान 
नाशिक संशोधन व सुरक्षितता, 
नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय | महासंचालक, संकल्पन, | सचिव (प्रकल्प समन्वय) 
तांत्रिक सल्लागार समिती प्रशिक्षण जलविज्ञान 
कार्यालय, नाशिक संशोधन व सुरक्षितता, 
नाशिक 
३ अधीक्षक अभियंता व | महासंचालक, संकल्पन, | सदर पद सार्वजनिक 
सहसंचालक, महाराष्ट्र | प्रशिक्षण जलविज्ञान | बांधकाम विभागाकडील 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, | संशोधन व सुरक्षितता, | असल्यामुळे या पदावरील 
नाशिक नाशिक अधिकाऱ्यांच्या 
कार्यमूल्यमापन अहवालाचे 
पुनर्विलोकन त्या 
विभागाकडून होईल. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्रक्र-१९/गो.का. 


३. सदर शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर (कर्मचारी कॉर्नर पत्र पेटी) उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०४२८१४४७०२७७२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


KA | LA S V | N AYA K R AO RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a27dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d1fe9528b017 
3f1603963ddb7, 


pseudonym=BCF91 AD2CBD5640CFA 1 DABO0655BEAE83A361F00, 

B | LO N | KA R serialNumber=05EE2306C341BA74D47D58063086FC4D7 1937218B757 
CES3F4397E7F31FOSBFE, cn=KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
Date: 2022.04.28 14:48:13 +05'30° 


(कैलास fa. बिळोणीकर) 
सह सचिव, जलसंपदा विभाग 


प्रत, 


१) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक. 
२) कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


